तुरुंगविषयक सर्व बाबींकरीता राज्यस्तरीय देखरेख 
समिती स्थापन करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- जेएलएम-०१२४/प्र.क्र.२६/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ एप्रिळ, २०२४. 


संदर्भ:- अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०१.०२.२०२४ रोजी महाराष्ट्र कारागृह 
नियमावली, १९७९ संदर्भात व कारागृह विभागाशी संबंधित इतर मुद्यांबाबत संपन्न झालेल्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्यात ९ मध्यवर्ती कारागृहे, २८ जिल्हा कारागृहे, १ विशोष कारागृह, १ किशोर 
सुधारालय (नाशिक), १ महिला कारागृह, १९ खुली कारागृहे आणि १ खुली वसाहत (आटपाडी) अशी एकूण 
६० कारागृहे आहेत. सदर कारागृहांना त्यांचे दैनंदिन कामकाज पार पाडतांना प्रशासकीय व इतर 
स्वरुपाच्या अडचणी येत असतात. सदर अडचणींचे निराकरण करण्याकरीता त्यावर चर्चा/ विचारविनिमय 
करून उपाययोजना करण्यासाठी राज्यस्तरीय देखरेख समिती नेमण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

राज्यातील कारागृहांमध्ये दैनंदिन कामकाज करताना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण 
करण्याकरीता त्यावर चर्चा/विचारविनिमय करुन उपाययोजना करण्यासाठी राज्यस्तरीय देखरेख 
समितीची स्थापना करण्यात येत आहे. सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम समितीचे पद 
hae अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव(अ. व सु), Ye विभाग, | अध्यक्ष 

मंत्रालय, मुंबई. 
२. | कारागृह उपमहानिरीक्षक पूर्व विभाग/ पश्चिम विभाग/दक्षिण | सदस्य 
विभाग/मध्य विभाग/ नाशिक विभाग. 
३. | सह सचिव/ उप सचिव (तुरुंग), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (तुरुंग-१), अवर सचिव/ | सदस्य 
कार्यासन अधिकारी (तुरुंग-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. ।अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी (तुरुंग-२) गृह विभाग, | सदस्य सचिव 
मंत्रालय, मुंबई. 


सदर समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:- 


i) सदर समितीने आवश्‍यकतेनुसार व शक्‍यतो महिन्यातून एकदा राज्यातील तुरुंगासंबंधीच्या 
आस्थापना विषयक, अर्थ विषयक, बंद्यांविषयक व इतर बाबीविषयी आढावा घ्यावा. 
॥) त्यानुषंगाने उपस्थित मुद्यांवर चर्चा/ विचारविनियम करून उपाययोजना सुचवाव्यात. 


ii) सदर उपाययोजना अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने समिती आवऱ्यक ती कार्यवाही करील. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०१२४/प्र.क्र.२६/तुरुंग-२ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४१८१८३३२१७८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
५ E E M A TU ५ H A R Och ocOVERENT OF NAHAS ou-HOME 


5.4.20=15a6230fe20fd947aa83047fSdeb85c95659ceb098e76eb25dd8 
02b0518e7d63, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9ED89E6C00B3FD549E02FB85DFE0767F96018A29CCAC 
79EC62AAFD247DECECES, cn=SEEMA TUSHAR SAWANT 
Date: 2024.04.18 18:45:23 +05'30' 
(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. अपर मुख्य सचिव(गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२. प्रधान सचिव (अ व सु) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

४. उप सचिव (तुरुंग-२), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. कारागृह उप महानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

६. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग, पुणे/ पुर्व विभाग, नागपूर/ दक्षिण विभाग, मुंबई/ 
मध्य विभाग, औरंगाबाद/ नाशिक विभाग, नाशिक, 

७. अवर सचिव (तुरुंग-१), कार्यासन अधिकारी (तुरुंग-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती (तुरुंग-२), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


